Mane 


जातककथा२ 
धर्मानंद कोसंबी 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जातककथा 


( पुस्तक दुसरे ) 


धर्मानंद कोसंबी 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जातककथा पुस्तक दुसरे 


लेखक : धर्मानंद कोसंबी 


प्रकाशन : ई साहित्य प्रतिष्ठान 
esahity @ gmail.com 
www .esahity .com 


आभार : यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान 
http ://dharmanandkosambi.com /index. php ? option = com _ content & view = section & layout= blog & id = 10 & Itemid = 143 


या पुस्तकातील चित्रे जगभरातील विविध देशांतील जातक चित्रकथांतून गुगलवरून घेतली आहेत . 


हे पुस्तक प्रताधिकारमुक्त असून याचा मूळ रुपात विनामूल्य प्रसार केला जाऊ शकतो . 
या पुढील पुस्तकांसाठी esahity @gmail. com वर संपर्क साधा 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


धर्मानंद कोसंबी 


महाराष्ट्राने जगाला अनेक विद्वान रत्ने 
दिली . अशांपैकी एक म्हणजे धर्मानंद कोसंबी . 
त्यांचा जन्म गोव्यामध्ये १८७६ साली झाला . 
लहानपणी त्यांना मराठी सोडून इतर कोणतीच 
भाषा येत नसे . परंतू शिक्षणासाठी त्यांनी घर 


सोडले आणि आधी पुणे, आणि नंतर उज्जैन , इंदौर , 


ग्वाल्हेर , प्रयाग , वाराणसी येथे त्यांनी संस्कृत व 


इंग्रजीचा अभ्यास केला . गृहस्थिती गरिबीची 
होती . बाहेर पडले तेव्हा प्रवासाच्या खर्चाला 
कमरेला पैसा नव्हता . टक्केटोणपे खात गुरूच्या 

शोधात हजारो मैल सापडेल त्या वाहनाने वा पायी 
प्रवास केला . बहुतेक पायी प्रवास अनवाणीच केला . अनेक वेळा पाय रक्तबंबाळ झाले , पुष्कळ वेळा 
चण्या - चुरमुऱ्यावरच भूक भागवावी लागली; वा उपाशीच राहावे लागले. पण त्यांनी अभ्यास 
सोडला नाही . त्यानंतर पाली व अर्धमागधी भाषांचा अभ्यास करत ते नेपाळ , श्रीलंका , ब्रह्मदेश 


आदी देशांत फ़िरले . या काळात त्यांनी बौद्ध धर्माचा सखोल अभ्यास केला . गौतम बुद्धाचे पहिले 


सविस्तर चरित्र त्यांनी संशोधन करून प्रथम मराठी आणि नंतर इतर भाषांत लिहिले . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


धर्मानंदांना श्रीलंकेतील बौद्ध मठात बौद्ध विद्येचे गुरु भेटले . तिथे त्यांनी भिक्षुदीक्षा घेतली . 
तेथे पाली भाषा शिकून बौद्ध धर्माच्या ग्रंथांचे सांगोपांग अध्ययन केले . बौद्ध योगाच्या 
अभ्यासाकरिता दोनदा ब्रह्मदेशात जाऊन आले . जिवावर अनेक आपत्ती आल्या , परंतु बौद्धधर्माच्या 
विद्येचा ध्यास वाढतच गेला . पाली भाषेत ज्याप्रमाणे बौद्धधर्माचे अफाट साहित्य आहे, तसेच 
संस्कृतमध्येही आहे. त्या दोन्ही भाषेतील साहित्यांमध्ये या सात वर्षांत धर्मयात्रेत पारंगतता 
मिळविली. वयाच्या तिसाव्या वर्षापर्यंत चतुरस्त्र विद्वत्ता संपादन केली . 


नंतर ते कलकत्ता विद्यापीठात प्राध्यापक झाले . त्यानंतर काही वर्षे पुण्याच्या फर्ग्युसन 


कॉलेजमध्ये ( लो . टिळक , आगरकर , गोखले यांच्या काळात ) शिकवल्यानंतर त्यांना इंग्लंडच्या 


ऑक्सफ़र्ड विद्यापीठातून शिकवण्याची आग्रहाची विनंती करण्यात आली. तिथे ते विद्यार्थ्यांना 


पाली , संस्कृत , अर्धमागधी भाषा आणि बौद्ध धर्माचा अभ्यास शिकवत असत . इंग्लंडमधीलच नव्हे 
तर जगातील सर्व देशांच्या विद्वानांकडून त्यांना फ़ार मोठे मानमरातब मिळाले . 


पण हे सर्व मानसन्मान सोडून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेण्यासाठी ते पुन्हा भारतात 
आले. इथे ते गुजरात विद्यापीठामध्ये विनापगारी शिकवत असत . मीठाच्या सत्याग्रहात भाग 
घेतल्यामुळे त्यांना सहा वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. या स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळातच डॉ 


बाबासाहेब आंबेडकर यांची त्यांच्याशी ओळख झाली आणि बाबासाहेबांच्या जीवनावर कोसंबींचा 


अमीट असा ठसा उमटला . 


डॉ . कोसंबींनी जैन धर्माचाही अभ्यास केला . आपला मृत्यू जैन मुनींप्रमाणे प्रायोपवेशनाने 


( उपोषणाने ) व्हावा अशी त्यांची इच्छा होती . परंतू म . गांधीजींच्या विनंतीने ते दिवसातून एक 


चमचा कार्ल्याचा रस घेत . त्यांचेनिधन १९४७ साली वर्धा येथे म . गांधीजींच्या आश्रमातच झाले . 


बौद्ध धर्म दोन हजार वर्षांपेक्षा अधिक कालपर्यंत निम्म्या मानवी जगात प्रचलित होता . 
त्याला पुन्हा नवा पाया देण्याचे आवश्यक कार्य धर्मानंदांनी केले आहे. बौद्ध धर्माला या विज्ञाननिष्ठ 
व बुद्धिवादी नव्या युगाच्या प्रेरणांना अनुरूप स्वरूप देणे आवश्यक होते . अद्भुत पौराणिक कथा , 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


कल्पित प्रसंग , आणि पारलौकिक तत्त्वज्ञान यांची शेकडो पुटे मूळच्या विवेकवादी शुद्ध बौद्ध 
धर्मावर आणि बुद्धचरित्रावर शतकानुशतके चढलेली होती , त्यामुळे नव्या युगाच्या प्रेरणांशी 
सुसंगत असे त्याचेस्वरूप राहिलेले नव्हते . परंतु बुद्धचरित्राचेव बौद्ध धर्माचे मूळचे शुद्ध स्वरूप या 
नव्या युगाच्या प्रेरणांशी सुसंगत असेच आहे, असे ध्यानात आल्यामुळे अनेक आधुनिक पश्चिमी 
पंडितांनी व विशेषत : धर्मानंदांनी ते स्वरूप यशस्वी रीतीने विवेकबुद्धीने शोधून काढले . 

बुद्ध व बौद्ध धर्म ही जागतिक संस्कृतीला मिळालेली अलौकिक सर्वोत्तम देणगी असून ही 
भारताच्या प्राचीन इतिहासातील एक महान घटना आहे. मानवी संस्कृती शुद्ध नैतिक तत्त्वावर 
आधारलेली निर्माण करणे , हे आधुनिक मानवाचे परमपवित्र कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य बजावण्यात 
मानवाला अपयश आल्यास विज्ञानाच्या सामर्थ्यावर आधारलेल्या भौतिक संस्कृतीसह मानवजात 
संपण्याचा धोका उत्पन्न झालेला आहे. म्हणून या जगाला तारण्याकरिता बुद्ध व बौद्ध धर्म यांची 
गरज आहे याची जाणीव त्यांनी जगाला करून दिली . 


आचार्य धर्मानंदांनी बुद्धचरित्र व बौद्धधर्म यांचा वाङ्मयीन पाया घातला , त्या पायावर 
इमारत उभारायचे कार्य थोर दलित नेते डॉ . बोधिसत्व बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केले . 
त्यांच्या कार्यास धर्मानंदांचा आधार मिळाला. धर्मानंदांनी लिहून प्रसिद्ध केलेले साहित्य हाच तो 
आधार होय . विचार हा संस्कृतीचा आधार असतो. धर्मानंदांच्या साहित्यातील विचारांचा गाभा 
कालाबाधित व अजरामरही आहे, असे म्हणता येते . डॉ . आंबेडकर यांच्या नव्या आंदोलनाने त्या 


विचारांना चांगला उजाळा मिळाला . त्या वैचारिक साहित्याच्या पाठीमागे फार मोठा त्याग होता . 
ज्या उच्च विचारांच्या पाठीमागे महान त्याग असतो, ते विचार अधिक प्रभावीपणे दीर्घकालपर्यंत 


मोठी प्रेरणा देत राहतात . 


धर्मानंद कोसंबी यांनी बहुतेक सर्वच लेखन मोकळ्या सरळ अस्सल मराठीत केले हे विशेष . 
जातककथा हे त्यांपैकीच एक. ई साहित्य प्रतिष्ठान महापंडीत धर्मानंद कोसंबी यांचे हे पुस्तक 


वाचकांसाठी सादर करीत आहे. 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जातक कथा 


जातक कथा म्हणजे जन्माच्या कथा . जन्म कथा . 

बौद्ध धर्मानुसार गौतम बुद्धाने बुद्ध जन्म घेण्यापुर्वी अनेकदा जन्म घेतला आणि स्वतःचे 
शुद्धीकरण केले . यात कधी हत्ती , कधी वृक्ष , कधी हरीण , वाघ , तर कधी मानवी जन्मात, व्यापारी , 
राजा , नोकर , सैनिक असे अनेक जन्म घेतले . या कथा खूप मनोरंजक आहेत . पण त्यांचा हेतू केवळ 
टाईमपास नसून समाजाला सोप्या सरळ पद्धतीने नैतिकतेचे धडे देणे हा होता . या कथा अडिच 
हजार वर्षांपुर्वी लिहील्या गेल्या . त्यानंतरच्या काळातल्या हितोपदेश, पंचतंत्र किंवा ईसापनिती 
आदी जगभरातल्या सर्वच गोष्टींवर जातक कथांची छाप जाणवते . 

जातककथांच्या द्वारे बौद्ध धर्म जगाच्या अर्ध्या भागावर पोहोचला . कलाकारांना त्यांनि 
स्फूर्ती दिली . अजिंठ्याच्या भिंतींवर असलेल्या चित्रे जातककथांचीच आहेत . वेरूळची सुमारे एक 
तृतियांश लेणीदेखील जातक कथांवर आधारित आहेत . जपान, इंडोनेशिया , अफ़गाणिस्तान , 
ब्रह्मदेश , नेपाळ, मलेशिया. थायलंड, चीन, व्हिएतनाम , लाओस , कांपुचिया अशा असंख्य देशांत 
हजारो लेणी , स्तुप आणि भित्तीचित्रांतून जातककथांची माहिती मिळते . आंध्र आणि महाराष्ट्र 
यांच्या सीमारेषेवर जन्मलेल्या या कथांनी संपूर्ण जग व्यापले आहे. जगातील सर्व भाषांमध्ये याची 
भाषांतरे झाली आहेत . किती गर्वाची गोष्ट आहे ना ही ? 


ई साहित्य प्रतिष्ठान मराठीमध्ये विनामूल्य ई पुस्तकांद्वारे जातककथा वितरित करत आहे . 
या कथा महान विद्वान धर्मानंद कोसांबी यांनी प्रचंड प्रयत्नांतून संकलित केलेल्या आहेत . या 
कथांतून आपण आपल्या मुलांवर संस्कार घडवावेत ही अपेक्षा आहे. कृपया या कथा जास्तीत जास्त 
वाचकांपर्यंत नेण्यासाठी आम्हाला मदत करा . 

जातक कथा इंटरनेटवर विनामूल्य उपलब्ध करून देणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे 
आम्ही ऋणी आहोत . 


टीम ई साहित्य 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जातककथासंग्रह 


पुस्तक दुसरे 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


एकीचे व बेकीचें फळ 


( सम्मोदमान जातक नं . ३३ ) 


WENEN 


वाराणसींत ब्रह्मदत्त राजा राज्य करीत असतां बोधिसत्त्व लावा पक्ष्याच्या कुळांत जन्मून 
हजारों लाव्यांचा पुढारी होऊन अरण्यांत रहात असे. त्या काळी एक पारधी त्यांच्या वस्तीच्या 
जागी जाऊन एका ठिकाणी चरणाऱ्या लाव्यांवर जाळे टाकी व त्यांत सापडलेल्या लाव्यांला 
बाजारांत विकून आपला निर्वाह करी . एके दिवशीं बोधिसत्त्व आपल्या समुदायांतील लाव्यांना 
म्हणाला , " हा पारधी आमच्या ज्ञातिवर्गाचा नाश करीत आहे. ह्याला एकच उपाय आहे तो हा की 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जर तुम्हांपैकी कोणी त्याच्या जाळ्यांत सांपडले , तर एकमताने ते जाळे घेऊन तुम्ही उडावें , व 


एकाद्या कांटेरी झुडपावर टाकून त्याच्या खालून निघून जावें. " 


दुसऱ्या दिवशी कांही लाव्यांवर पारध्याने जाळे टाकल्याबरोबर , बोधिसत्त्वाच्या 
उपदेशाप्रमाणे त्यांनीं तें उडवून नेलें , व एका कांटेरी झुडपावर टाकून त्याच्या खालून पळ काढिला . 
कांट्यांतून जाळें मोकळे करतां करतां पारध्याला सांज झाली , व रिकाम्या हातानेच घरी जाण्याचा 
प्रसंग आला. हा क्रम बरेंच दिवस चालला. तेव्हां त्याची बायको रागावून त्याला म्हणाली. " रोज 


रोज एक कवडीहि न आणतां घरी येतां ; ह्याच्यावरून असे दिसते की दुसरी कोणीतरी बाई तुम्ही 


संभाळली असली पाहिजे , व तिच्यासाठी सर्व पैसा खर्चण्यांत येत असला पाहिजे. " 


पारधी म्हणाला , " भद्रे , ही तुझी समजूत चुकीची आहे. मला कोणतेही व्यसन नाही पण मी 
काय करूं ? लावे एकजुटीने जाळे घेऊन जातात व कांटेरी झुडपावर टाकतात ; त्या योगें माझा 
सारा दिवस जाळे सोडविण्यांत जातो , आणि शेवटी हाती काही लागत नाही. तथापि मी निराश 
झालों नाहीं . जोपर्यंत त्यांच्यांत एकी आहे तोपर्यंत जाळे घेऊन उडून जातील . पण जेव्हां आपसांत 
भांडूं लागतील , तेव्हां खात्रीने माझ्या हातीं येतील . " 


काही दिवसांनी चरावयाला जात असतांना एक लावा दुसऱ्याच्या डोक्यावरून गेला . 
त्यामुळे दुसऱ्याला राग आला. पहिल्या लाव्याने क्षमा मागितली . तथापि दुसऱ्याने तें न ऐकतां 
भांडण्यास सुरवात केली. होतां होतां सर्व समुदायांत फूट पडली. तेव्हां बोधिसत्त्वाने विचार केला 
की जेथे एकी नाही , तेथें सुरक्षितपणा नाही . आपण येथून दूर गेलेले चांगले . त्याप्रमाणे बोधिसत्त्व 
आपल्या वचनांत रहाणाऱ्या समुदायाला घेऊन दुसरीकडे निघून गेला . इकडे लाव्यांपैकी काही जण 
जेव्हां जाळ्यांत सांपडत तेव्हां तेथेंहि भांडणे करीत, पक्षप्रतिपक्ष करीत; व जाळें उडवून नेण्याचे 
सामर्थ्य न राहिल्यामुळे पारध्याच्या हातीं जात . अशा रीतीने पारध्याची चांगली चैन चालली व 
बायकोची त्याच्यावर फार मर्जी बसली . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


कलहस्थानीं राहूं नये 
( सकुण जातक नं . ३६ ) 


एकदां बोधिसत्त्व पक्षाच्या 
कुळांत जन्मला व वयांत आल्यावर 
मोठ्या पक्षिसमुदायासह एका विस्तीर्ण 
वृक्षावर राहूं लागला. एके दिवशी त्या 

वृक्षाच्या दोन शाखा परस्परांवर 
घासल्या जाऊन त्यांतून धूर निघू लागला . तेव्हां बोधिसत्त्व पक्षिसमुदायाला म्हणाला , "गडे हो , 
ज्या वृक्षाच्या आश्रयाला आम्हीं रहात आहों, त्याच्या शाखांतून हा धूर निघत आहे. म्हणजे येथे 
अनुकम्पेच्या ऐवजी घर्षण होऊ लागले आहे. ह्याचा परिणाम असा होणार आहे की , ह्या फांद्यांच्या 
घर्षणानें आग उत्पन्न होऊन सर्व वृक्ष नाश पावणार. म्हणून ह्या स्थानीं न रहातां आपण दुसऱ्या 
ठिकाणी जाऊं . " 


। वण 


बोधिसत्त्वाचा उपदेश ज्यांना रुचला , ते त्याच्याबरोबर आपल्या पोराबाळांसह दुसरीकडे 
निघून गेले . पण आपणास शहाणे समजणारे दुसरे होते , ते म्हणाले, " हा थेंबभर पाण्यांत मगर 
पहातो . अशा प्राण्याच्या उपदेशाने आम्ही इकडे तिकडे फिरूं लागलों तर आम्हांस सुखशांति कधींच 
मिळावयाची नाही." 


परंतु बोधिसत्त्वाने केलेलें भविष्य खरें झालें . एकाएकी त्या फांद्यांतून आग निघाली , व त्या 
वृक्षाने पेट घेतला. तेथे राहिलेले पक्षी अकाली दुसऱ्या ठिकाणी जाऊं शकले नाहीत , व ते आगीत 
पडून जळून मेले . 

ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


वृद्धसेवा . 
(* तित्तिर जातक. नं . ३७ ) 


प्राचीन काळी हिमालय पर्वतावर एक तित्तिर पक्षी, एक वानर व एक हत्ती एका 


भव्य वडाच्या आश्रयाने रहात असत . परंतु त्यांच्यांत असावें तसें ऐक्य नव्हतें ; 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


परस्परांविषयीं अनुकम्पा नव्हती . हा प्रकार तसाच चालणे इष्ट नसल्यामुळे त्यांनी असा 
विचार केला की , जो आपणांस वडील असेल त्याच्या सल्ल्याने वागावें . तेव्हां वानर हत्तीला 
म्हणाला, " काय हो , तुम्ही ह्या वटवृक्षाला किती दिवसांपासून पहातां ? हत्ती म्हणाला , 
" जेव्हां हा वडाचा रोपा अगदी लहान होता , तेव्हा माझ्या बालपणी मी त्याला पोटाखाली 


घालून वरून जात होतो . पण वानरदादा , तुम्ही ह्या झाडाला केव्हांपासून ओळखतां ? " 


____ वानर म्हणाला, " मी माझ्या लहानपणी ह्या वडाच्या रोपाच्या अगदी अग्र-शाखेची 


पाने जमिनीवर उभा राहून तोडीत होतो . तेव्हांपासून ह्या झाडाला मी ओळखतो. पण 
तित्तिरदादा , तुम्ही ह्याला किती दिवसांपासून पाहतां ? " 


तित्तिर म्हणाला , " येथून बऱ्याचशा अंतरावर एक वडाचे झाड होते . त्याची फळे 


खाऊन मी ह्या ठिकाणी शौचविधि करीत असे . त्यामुळे हे झाड येथे उगवलें ; व तेव्हांपासून 


मी ह्या झाडाला ओळखत आहे. " 


ह्यावरून तित्तिरपक्षी त्या तिघांत वडील होता हे सिद्ध झाले , व तेव्हांपासून वानर व 
हत्ती तित्तिर पंडिताच्या सल्ल्याने वागू लागले . तेणेकरून त्या तिघांचेंहि त्या ठिकाणी 
वास्तव्य फारच संतोषजनक झालें . तित्तिरपंडित आमचा बोधिसत्त्व होता हें निराळे 
सांगण्याचे कारण नाही. 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


शाठ्य सदांच साधत नसतें . 

( बक जातक नं . ३८ ) 


प्राचीनकाळीं बोधिसत्त्व एका 
सुंदर तलावाच्या काठी असलेल्या 
वृक्षावर वृक्षदेवता होऊन रहात होता . 
त्या काळी उन्हाळ्याच्या दिवसांत 
एका लहानशा तलावांतील पाणी 
आटत चालले होते ; आणि त्यांत 
पुष्कळ मासे रहात असत . तेव्हां एक 
बगळा त्या तळ्याच्या काठी येऊन 
चिंताग्रस्त स्थितींत बसला . ते पाहून 
तळ्यांतील मासे त्याला म्हणाले , " हे 
आर्य , तूं कशाचा विचार करीत 


आहेस . " 


बगळा म्हणाला , " दुसरा 

- कसला ? मी तुमच्या संबंधानेंच 
विचार करीत आहे. ह्या तळ्यांतील पाणी दिवसेंदिवस आटत चालले आहे; खावयाला मिळण्याची 
मारामार , व उन्हाळा तर भयंकर ! तेव्हां हे बिचारे मासे आतां काय करतील ह्या विचारांत मी 
पडलों आहे," मासे म्हणाले , " मग ह्यांतून सुटण्याला आम्हांला कोणता उपाय ? " बगळा म्हणाला , 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


" जर माझा उपदेश ऐकाल तर तुम्हांपैकी एकेकाला चोचीत धरून एका मोठ्या सरोवरांत नेऊन 
सोडीन . " 


पण माशांना ही गोष्ट पटेना . ते म्हणाले ," असे कधी झाले आहे काय ? जगाच्या 
आरंभापासून माशांवर प्रेम करणारा बगळा कोणी पाहिला आहे काय ? आमच्यापैकी एकेकाला दूर 
नेऊन मारून खाण्याचा तुझा हेतु असला पाहिजे . " 


बगळा म्हणाला, "माशांस बगळे मारून खातात हे खरे आहे. परंतु विश्वासघाताचे पातक मी 
कसे करीन . माझ्यावर तुम्हीं विश्वास ठेवून तरी पहा . आतां दुसरा एकादा उत्तम तलाव नाही असे 
तुम्हांस वाटत असेल , तर माझ्याबरोबर तुमच्यापैकी एकाद्याला पाठवा म्हणजे त्याला मी तो 
तलाव दाखवून आणतों . तेव्हां तरी तुमची खात्री होईल . " 

माशांनी खात्री करून घेण्यासाठी आपणांपैकी एका मोठ्या काण्या माशाला त्याजबरोबर 
पाठविले . त्याने त्या माशाला मोठ्या सरोवरांत नेऊन सोडलें , व पुन्हां पूर्वस्थळी आणून 
पोहोचविलें . काण्या माशाने आपल्या भाऊबंधांसमोर नवीन तलावाचे रसभरीत वर्णन केले . तेव्हां 
सर्व मासे तिकडे जाण्यास उत्सुक होऊन बगळ्यास म्हणाले, " आर्य, आम्हाला नेऊन त्या ठिकाणी 
पोहोचविण्याची मेहरबानी कर . " 


बगळ्याने प्रथमतः त्या काण्या माशालाच तिकडे नेलें ; व त्याला सरोवर दाखवून एका 
वृक्षाच्या फांद्यांच्या खांचींत दडपून मारून खाल्लें , व कांटे मुळांत टाकले ; आणि पुन्हां माशांजवळ 
जाऊन , " आपण त्याला सोडून आलों; आतां ज्याची मर्जी असेल त्याला येऊ द्या, " असे म्हणून 
आणखी एका माशाला आणून आणखी पूर्वीप्रमाणेच त्याची गत केली. ह्याप्रमाणे सर्व माशांना त्याने 
मारून खाल्लें . एक तेवढा खेकडा ह्या तळ्यांत शिल्लक राहिला . तेव्हां बगळा त्याला म्हणाला, " बा 
खेकड्या, तूं तरी तेथें कशाला राहातोस ? बाकी सर्व मासे सुखाने मोठ्या सरोवरांत संचार करीत 
आहेत . व तूं येथे एकटाच ह्या आटत जाणाऱ्या डबक्यांत बसला आहेस. तेव्हां चल माझ्या बरोबर. 
मी तुला त्या सुंदर तलावांत नेऊन पोहोचवितों. " 


खेकड्याने विचार केला की , " ह्या चोराने माशांना नेऊन मारून खाल्लें की जिवंत सोडलें हें 
कोणी सांगावें ? पण ह्याच्या बरोबर जाऊन त्यांची स्थिती काय झाली , हे पाहण्यास हरकत नाहीं , 
जर ह्याने सुखरूपपणे मला पोहोंचविलें तर ठीकच आहे; न पेक्षां माझ्या तावडीतून हा जिवंतपणे 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


निघून जाणार नाही ह्याविषयीं खबरदारी घेतली पाहिजे. " तो बगळ्यास म्हणाला , " बगळेमामा , 
माशांना तुम्ही नेलेत हे ठीक झाले . परंतु मला कसें न्याल ? बगळा म्हणाला , "कसें म्हणजे ? 
चोंचींत धरून !" खेकडा म्हणाला, " एकतर तुमच्या चोंचीत मी मावणार नाहीं; व दुसरे असे की मी 
गुळगुळीत असून घट्ट आहे , तेव्हां तुम्हांला मला नीट पकडतां यावयाचें नाही . पण माझे हे आंकडे 
फार सुदृढ आहेत . ह्यांनी जर मी आपल्या मानेला धरून लोंबकळत राहिलों , तर खाली पडण्याची 
भीती नाही आणि त्या योगें तुम्ही मला सुरक्षितपणे तिकडे घेऊन जाल . " 

बगळ्याला ही गोष्ट पसंत पडली. खेकड्याला आपल्या मानेला लटकावून तो सरोवराजवळ 
गेला, व त्याला तें सरोवर दाखवून वहिवाटीप्रमाणे आपल्या नेहमीच्या वृक्षाकडे वळला. तेव्हां 
खेकडा म्हणाला, "बगळे मामा , सरोवर तर ह्या बाजूला राहिले , आणि तुम्ही मला येथे कोठे नेता 


? " 


बगळा रागावून म्हणाला , " काय , मोठे आले आहेत की नाहीं तुम्ही आमचे भाचे ! तुला 
गळ्याला लटकावून फिरत आहे , म्हणून तूं मला दास समजतोस काय ? हा पहा इकडे त्या 
माशांच्या कांट्यांचा केवढा ढीग पडला आहे ! तुझींहि हाडे ह्याच राशीवर पडणार हे पक्के लक्षात 
ठेव. " 


खेकडा म्हणाला, " त्या माशांच्या मूर्खपणामुळे , त्यांना मारून खाणें तुला सोपे गेले. पण 
आतां प्रसंग खेकड्याशी आहे हे तूं विसरूं नकोस . माझ्या आंकड्यांनी तुझी जी मान पकडली आहे ती 
उगाच नव्हे. एवीं तेवीं मला जर मरावयाचे आहे तर आपण दोघेहि बरोबरच मरूं . हे पहा , तुझें 
डोकें कापून कसें खाली पाडतों ते ! " असें म्हणून त्याने आपल्या आंकड्यांनी बगळ्याची मानगुटी 
दाबली . बगळ्याची बोबडी वळली , व डोळे पांढरे होण्याची पाळी आली . तो म्हणाला , " महाराज, 
माझ्यावर मेहेरबानी करा . मला जीवदान द्या . मी तुम्हांला सुरक्षित तलावांत पोहोंचवून देतो . 

खेकड्यानें "ठीक आहे " असे उत्तर दिल्यावर बगळ्याने त्याला नेऊन सरोवराच्या पाण्याच्या 
कांठी हळूच चिखलावर ठेवले . तेव्हां खेकड्याने कमळाच्या देठाप्रमाणे त्याचा गळा कापून टाकला , 
व पाण्यांत प्रवेश केला. तेव्हां वृक्षदेवतेच्या रूपाने रहाणारा आमचा बोधिसत्त्व म्हणाला , " शठ 
आपल्या शाठ्याने सदोदित सुखी होतो असें नाहीं. बकाला जसा खेकडा भेटला तसा शठाला 
कोणीतरी भेटतोच. " 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


हलकटाचें बल द्रव्य 
( नंद जातक नं . ३९ ) 


___ वाराणसी नगरीत ब्रह्मदत्तराजा राज्य 
करीत असतां बोधिसत्त्व एका गृहस्थाच्या कुळांत 
जन्मला होता . त्याच्या एका मित्राने उतारवयांत 
लग्न केलें होतें ; व त्या संबंधापासून त्याला एक 
मुलगा झाला. तेव्हां त्याने असा विचार केला की , 
माझी बायको अद्यापि तरुण आहे, व मी जर 
मरण पावलों तर ती दुसरे लग्न करून घरांत 
असलेले द्रव्य त्या नवऱ्याच्या स्वाधीन करण्यास 
मागे पुढे पहावयाची नाहीं , व त्यायोगे माझ्या 
मुलाची मोठी हानि होईल . म्हणून त्याने नंद 
नांवाच्या आपल्या दासाकडून घरांतील सर्व द्रव्य 

जंगलांत नेववून एका ठिकाणी पुरून ठेविलें . व 
तो नंदाला म्हणाला , " माझा मुलगा वयांत आल्यावर त्याला हे द्रव्य दाखवून दे; व त्याला सोडून 


दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ नकोस . " 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


त्यानंतर काही काळानें तो गृहस्थ मरण पावला . त्याचा मुलगा वयांत आल्यावर आई त्याला 
म्हणाली , " बाळ , तुझ्या पित्याने नंद दासाकडून घरांतील द्रव्य कोठेतरी गाडून ठेविलें आहे. तें 
नंदाला विचारून उकरून काढ , व त्याचा व्यापारधंद्यांत उपयोग कर ." 


तेव्हां तो मुलगा नंदाला म्हणाला , "नंद मामा , माझ्या वडिलांनी पुरून ठेविलेलें कांही द्रव्य 


आहे काय ? " नंदानें " होय " असे उत्तर दिले . नंतर एके दिवशीं तें द्रव्य घेऊन येण्याच्या उद्देशाने 


कुदळ , टोपली वगैरे घेऊन ते दोघे जंगलात गेले. तेथें ज्या जागी धन पुरून ठेविलें होतें त्या जागी 
उभा राहिल्याबरोबर नंद मोठ्या गर्वाने त्या मुलाला म्हणाला, " अरे दासीपुत्रा , ह्या ठिकाणी धन 


तुला कोठून मिळणार ? " 


ह्याप्रमाणे जेव्हां जेव्हां द्रव्य आणण्याच्या हेतूने ते दोघे अरण्यांत जात व नंद त्या ठिकाणी 
उभा राही, तेव्हां तेव्हां तो ह्या तरुण मुलाला अनेक शिव्यागाळी देत असे. तरी नंदाच्या हातीं 
आपली किल्ली आहे हे जाणून तो मुलगा मोठ्या विचाराने त्याच्या त्या शिव्यागाळी सहन करीत 
असे . शेवटी कंटाळून जाऊन तो आपल्या बापाच्या मित्रापाशी- बोधिसत्त्वापाशीं - गेला ; व त्याने 
त्याला इत्थंभूत वर्तमान सांगितले . तेव्हां बोधिसत्त्व त्याला म्हणाला , "द्रव्य पुरून ठेवलेली जागा 
सांपडणे कठीण नाही . ज्या ठिकाणी उभा राहून नंद तुला शिव्यागाळी देतो , त्या ठिकाणीच तें धन 
पुरलेले असावें . का की , द्रव्याच्या सान्निध्याने हलकटाला बळ चढते . पुनरपि जेव्हां त्या ठिकाणी 
राहून नंद तुला शिव्या देईल तेव्हां त्याला तेथून ओढून काढ , व तेथें खण म्हणजे तुला तें द्रव्य 


सांपडेल. " 


बोधिसत्त्वाच्या सल्ल्याप्रमाणे वागून , त्या तरुणानें तें द्रव्य आपल्या घरी आणले व त्याचा 
सदुपयोग केला . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


सत्कर्मे करण्यास भिऊ नये . 

( खदिरंगारजातक नं. ४०) 


दुसरा एक ब्रह्मदत्त राजा 
वाराणशी नगरीत राज्य करीत असतां 
बोधिसत्त्व तेथल्या महाश्रेष्ठीच्या 
कुलांत जन्मला. तो मोठ्या 
परिवारासह वृध्दिंगत होऊन सोळा 
वर्षे होण्यापूर्वीच सर्व कलाकौशल्यांत 
निपुण झाला. पुढे कांहीं कालाने 
पित्याच्या मरणानंतर त्याला 
वाराणशी नगरीतील श्रेष्ठीस्थान (मुख्य 

व्यापाऱ्याची जागा ) मिळाले , व त्याने 
आपल्या औदार्यानुरूप शहराच्या चारी बाजूस चार , मध्याला एक व आपल्या वाड्याशेजारी एक 


अशा गोरगरीबांसाठी सहा दानशाळा स्थापन केल्या . त्याशिवाय तो शीलाचे रक्षण करीत असे , व 


उपोसथाच्या दिवशीं उपोसथव्रत पाळीत असे . 


__ एके दिवशीं माध्यान्ह भोजनापूर्वी बोधिसत्त्वाच्या द्वारासमोर एक बुद्ध भिक्षेसाठी येऊन 
उभा राहिला. त्याला पाहून बोधिसत्त्व आपल्या आसनावरून उठला व त्याची पूजा करून आपल्या 
नोकराला त्याने हांक मारली. नोकराने महाराज काय आज्ञा आहे असे म्हटल्यावर , बोधिसत्त्व 


म्हणाला, " आपल्या दारांत उभा असलेल्या आर्यांचेपात्र घेऊन ये. " 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


त्याच क्षणीं माराने तेथे येऊन ऐशी हात लांबीचा जळणाऱ्या कोळशांचा भयंकर खड्डा 
उत्पन्न केला. प्रत्येक-बुद्धाला भिक्षा मिळू नये, व श्रेष्ठीच्या पुण्यकर्माला बाध यावी , अशी माराची 
इच्छा होती ; म्हणून त्याने हा खळगा आपल्या सामर्थ्याने उत्पन्न केला . भिक्षापात्र आणण्यासाठी 
गेलेला मनुष्य खदिरांगार परिपूरीत अवीचि नरकासारख्या जळजळणाऱ्या त्या खड्ड्याकडे पाहून 
अत्यंत भयचकित होऊन मागे फिरला. बोधिसत्त्वाने त्याला मागे फिरण्याचे कारण विचारले तेव्हां 
तो म्हणाला "धनीसाहेब , आपल्या दरवाजांत भयंकर आगीचा खड्डा उत्पन्न झाला आहे तेथून म्यां 
कसे जावें ? " बोधिसत्त्वाने दुसऱ्या कित्येक नोकरांना प्रत्येक-बुद्धाचे भिक्षापात्र आणण्यास पाठविलें 
परंतु तो आगीचा खड्डा ओलांडून जाण्याचे एकालाहि धाडस झाले नाही . ते सर्व भयभीत होऊन 
पळाले . 


तेव्हां बोधिसत्त्व स्वतः प्रत्येक -बुद्धाचेपात्र आणण्यासाठी गेला व त्या जळणाऱ्या खड्डयाच्या 
कांठावर राहून त्याने इतस्ततः पाहिलें . अंतराळीं मार उभा होता त्याकडे वळून बोधिसत्त्व 
म्हणाला, "तूं कोण आहेस ? " " मी मार आहे " माराने उत्तर दिले . " हा खड्डा तूं उत्पन्न केला आहेस 


काय ?" श्रेष्ठीने विचारिलें . माराने " होय ." असे उत्तर दिल्यावर बोधिसत्त्वाने प्रश्न केला " हा खड्डा तूं 


कशासाठी उत्पन्न केलास ? " मार म्हणाला , " तुझ्या दानाला अंतराय व्हावा व प्रत्येक बुद्धाला भिक्षा 
मिळू नये असा माझा उद्देश आहे." बोधिसत्त्व म्हणाला " या खड्डयांतच नव्हे तर भयंकर नरकांत 
देखील खाली डोके आणि वर पाय करून पडण्याला मी तयार आहे , परंतु सत्कृत्यापासून परावृत्त 
होण्यास मी तयार नाही." असें बोलून प्रत्येक बुद्धाकडे वळून बोधिसत्त्व म्हणाला " भदंत , भिक्षेचें 
ग्रहण केल्यावाचून येथून जाऊ नका." असें बोलून बोधिसत्त्वाने आपल्या हातांत अन्नाने भरलेलें ताट 
घेतलें , व त्या प्रदीप्त खड्डयामध्ये उडी टाकली. पण आश्चर्याची गोष्ट ही की , त्या अग्नीपासून 
बोधिसत्त्वाला कांहीच बाधा झाली नाही . जूण काय बोधिसत्त्व कमल पुष्पाच्या राशीतूनच चालत 
गेला , व त्याने प्रत्येक-बुद्धाचे पात्र अन्नाने भरलें . 


साधूंना सत्कर्मांच्या आड येणारी विघ्ने आनंदच देत असतात ! आगीच्या खाईं फुलाच्या 
राशींप्रमाणे वाटतात !! 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


भलत्याच मार्गाने उपजीविका करूं नये . 

( कपोतजातक नं . ४२ ) 


AAAAAAAAAAAAAAAmmmm 


एकदां आमचा बोधिसत्त्व पारव्याच्या कुळांत जन्मला होता. त्याकाळी वाराणशीनगरवासी 
लोक पण्यबद्धीने पुष्कळ ठिकाणी तसाने भरलेल्या पिशव्या टांगन ठेवीत असत . हेतु एकढाच की 
त्या पिशव्यांत पक्ष्यांनी आपली घरटी करावी . वाराणशीच्या महाश्रेष्ठीच्या स्वयंपाक्याने देखील 
असली एक पिशवी आपल्या पाकशाळेत टांगली होती . त्या पिशवीत आमचा बोधिसत्त्व रहात असें . 


एके दिवशीं स्वयंपाक्याने मत्स्यमांसादिक पदार्थ धुवून टाकलेल्या पाण्याच्या गंधानें लुब्ध 
झालेला एक कावळा आपला प्रवेश त्या पाकशाळेत कसा होईल या विचारांत पडला, व तेथेच 

ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


जवळ बसून राहिला . बोधिसत्त्व नियमाप्रमाणे चरण्यासाठी जंगलांत जात असतां त्याला त्या 
कावळ्याने पाहिले . व तो मनांत म्हणाला , " या पारव्याची संगती केली असतां श्रेष्ठीच्या 
महानसांतील मत्स्यमांसादिक पदार्थांचा आस्वाद घेण्यास संधि सांपडेल . " दुसऱ्या दिवशी 
बोधिसत्त्व बाहेर निघण्यापूर्वीच कावळा तेथे येऊन बसला, व बोधिसत्त्वाच्या मागोमाग जंगलांत 
शिरला . या कावळ्याच्या कृत्याचा अर्थ न समजल्यामुळे त्याला बोधिसत्त्व फ़सला . 


कावळा म्हणाला, " महाराज , तुमचे आचरण इतके चांगले आहे की , आजपासून तुमच्याच 
सेवेंत आयुष्य घालाविण्याचा मी निश्चय केला आहे. " 


बोधिसत्त्व म्हणाला, "पण आमचे दोघांचे जुळावें कसें . माझें भक्ष्य निराळे तुझें भक्ष्य 
निराळे . 


कावळा म्हणाला, "महाराज, तुम्ही ज्यावेळी आपला चारा शोधण्यासाठी जाल त्यावेळी मी 
देखील तुमच्या बरोबर जाऊन माझ्या पोटाची व्यवस्था करीन. " 


बोधिसत्त्व म्हणाला , " असें असेल तर ठीक आहे. पण माझ्यासारखें तूं देखील मोठ्या 
सावधगिरीने वागले पाहिजे . " 


याप्रमाणे कावळ्याला उपदेश करून बोधिसत्त्व गवताच्या बीजावर आपली तृप्ति करूं 
लागला . कावळ्याने देखील गाईच्या शेणांतील किड्यांवर आपला निर्वाह केला . संध्याकाळी 
बोधिसत्त्वाबरोबरीच तो त्या पाकशाळेत आला. तेव्हां स्वयंपाक्याने तो पारव्याचा मित्र असावा 
अशी कल्पना करून त्याच्यासाठी दुसरी एक तुसाची पिशवी टांगून दिली . त्या दिवसापासून 
दोघेजण तेथे राहूं लागले . 


एके दिवशीं श्रेष्ठीच्या घरी पुष्कळ मासे आणि मांस आणले होते . स्वयंपाक्याने तें पाकशाळेत 
जिकडे तिकडे लोंबकळत ठेविलें . संध्याकाळी कावळ्याची दृष्टी जेव्हां त्यावर पडली तेव्हां त्याच्या 
पोटांत दुखू लागले , व त्यावर कसा ताव मारितां येईल या विवंचनेत त्याने सारी रात्र घालविली . 
दुसऱ्या दिवशी चरावयाला निघण्याच्या वेळेला बोधिसत्त्व त्याला म्हणाला , " कावळेबुवा चला 
आतां; चरावयाला निघण्याची वेळ झाली. " कावळा म्हणाला " महाराज , माझ्या पोटांत, दुखत 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


आहे. तेव्हां तुम्हीच जा . " बोधिसत्त्व म्हणाला , "पण मित्रा, कावळ्याला पोटदुखीचा रोग झाला असे 
कोणीच ऐकिलें नाहीं; आणि कितीही खाल्ले तरी त्याची तृप्ति होते असेंहि नाही . पण मला वाटतें 
आज तुझी दृष्टी या माशांवर व मांसावर गेल्यामुळे तुझ्या या पोटदुखीला आरंभ झाला असावा. हे 
मनुष्याचे भक्ष्य आहे , व आमच्यासारख्या आश्रिताचे भक्ष्य नाही हे लक्षात ठेव , आणि अशा 
पदार्थावर कुदृष्टि न ठेवितां रोजच्याप्रमाणे माझ्याबरोबर चरावयाला चल . कावळा म्हणाला " तुम्ही 
म्हणतां हे मला कबूल आहे परंतु तुमच्याबरोबर जाणे आज अगदीच अशक्य आहे. पारवा म्हणाला , 
" असें आहे तर तूं येथेच रहा. पण निदान लोभाला वश होऊन घातक कर्म करूं नकोस ! " 


बोधिसत्त्व चरण्यासाठी बाहेर गेल्यावर कावळा स्वयंपाक घरांत काय प्रकार चालला हे 
हळूच मान वर काढून पहात बसला . स्वयंपाक्याने सर्व पाकाची सिद्धता करून ठेविली , व तो 
विश्रांतीसाठी थोडा वेळ स्वयंपाकघराबाहेर पडला . ही संधी साधून कावळा आपल्या 
निवासस्थानांतून बाहेर पडला, आणि विचार करूं लागला की , मांसाचे लहान तुकडे खावे किंवा 
एकदम एखादा मोठा तुकडा लांबवावा . शेवटी , एखादा मोठा तुकडा घेऊन पिशवीत जाऊन 
बसण्याचा त्याने निश्चय केला . परंतु स्वयंपाक्याने मांसाचे तुकडे झांकून ठेविले होते त्यावरील 
झांकण जेव्हां कावळ्याने खाली पाडले तेव्हां स्वयंपाक्याला संशय येऊन तो आत शिरला. त्याने 
कावळ्याचे दुष्ट कृत्य पाहिले , व तो आपणाशींच म्हणाला , " माझ्या धन्यासाठी तयार केलेले पक्वान्न 
हा दुष्ट कावळा खाऊं पहात आहे ! जणूं काय हाच माझा धनी आहे ! तेव्हां आतां या खळाला भरपूर 
प्रायश्चित्त दिल्यावांचून रहातां कामा नये ! " त्याने दारे आणि खिडक्या बंद करून कावळ्याला 
पकडले व त्याची पिसें उपटून आल्याच्या रसांत मीठ आणि जिऱ्याची पूड मिसळून त्याच्या अंगाला 
लेप दिला; आणि त्याला त्या पिशवीत टांकिलें . कावळा अत्यंत पीडित होऊन तेथे तळमळत पडला 


बोधिसत्त्व बाहेरून संध्याकाळी परत आल्यावर त्याची ती अत्यंत हृदयद्रावक दुर्दशा पाहून 
म्हणाला, " अरे लोभी कावळ्या , तूं माझें वचन न ऐकल्यामुळे या संकटांत पडलास ? जो आपल्या 
हितमित्राचे वचन ऐकत नाही , व लोभाला वश होऊन खोट्या मार्गाने आपली उपजीविका करूं 
पाहतो , त्याची गत अशीच होत असते . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


दुष्टाला आश्रय देऊ नये . 
( वेळुक जातक नं . ४३ ) 


isode 


एकदां बोधिसत्त्व काशीराष्ट्रामध्ये एका मोठ्या धनाढ्य कुळांत जन्मला होता . वयांत 
आल्यावर प्रापंचित सुखें तुच्छ वाटून आणि वैराग्यसुख श्रेष्ठ वाटून त्याने तापसवेश स्वीकारला व 
हिमालयाचा मार्ग धरिला . तेथे त्याची फार ख्याती होऊन त्याच्याजवळ पुष्कळ तपस्वी 
शिष्यभावाने राहूं लागले . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


त्या प्रदेशांत एका तपस्व्याच्या आश्रमांत एके दिवशीं एक काळ -सर्पाचे पिल्लू रांगत रांगत 
आले . त्या तपस्व्याला त्याचे मोठे कौतुक वाटून त्याने त्या बालसर्पासाठी एक वेळवाचे नळकांडे 
तयार केलें , व त्यांत गवत वगैरे घालून त्या पोराची रहाण्याची सोय करून दिली . वेळूच्या 
नळकांड्यांत रहात असल्यामुळे त्या सापाला वेळुक असें नांव पडले व त्या तपस्व्याला सर्व तपस्वी 
थट्टेने वेळुकपिता असें म्हणूं लागले . 


बोधिसत्त्वाला हे वर्तमान समजल्यावर तो त्या तपस्व्याजवळ गेला , आणि त्याने त्याच्या या 
कृत्याचा निषेध केला . तो म्हणाला, "कालसर्पाबरोबर तूं सहवास करितोस हे खरे आहो काय ? " 
तपस्वी म्हणाला, " होय महाराज , ही गोष्ट खरी आहे. माझें त्याच्यावर फार प्रेम आहे. " बोधिसत्त्व 
म्हणाला, " भलत्यावर प्रेम करून त्याला आश्रय देणे हे मोठे धोक्याचे आहे. या सापाकडून तुझ्या 
जीविताला अंतराय घडला तर त्यांत मला मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही. " त्या तपस्व्याला 
बोधिसत्त्वाचा उपदेश रुचला नाही. त्याने त्या सर्पाचा त्याग न करितां खाऊ पिऊ घालून तसाच 
वाढविण्याचा क्रम चालविला . 


एके दिवशी त्या भागांतील सर्व तपस्वी फळमूलाचा शोध लावण्यासाठी दूरच्या प्रदेशांत 
गेले होते . तेथे चांगली फळे सांपडल्यामुळे त्यांनी दोन तीन दिवस मुक्काम केला. पुनः परत 
आल्यावर वेळुकपित्याला आपल्या वेळुकाची आठवण होऊन तो त्या वेळूच्या नळकांड्याकडे धांवत 
गेला आणि हात पुढे करून मोठ्या सद्गदित स्वराने म्हणाला , "बाळा, वेळुका, आज दोन दिवस 
तुझी मी हेळसांड केली . माझ्या वियोगाने तुला किती तरी दुःख झाले असेल . चल , बाहेर ये. मी 
तुला खाऊ घालतों." तो भुकेलेला सांप अत्यंत चवताळून वेळूच्या नळकांड्यांतून बाहेर पडला आणि 
कडाडून तपस्व्याच्या हाताला चावला ! बिचारा तपस्वी शेवटले शब्दहि उच्चारूं शकला नाहीं ! तो 
तेथेच जमिनीवर पडून प्राणाला मुकला ! ते पाहून खळाला आश्रय दिल्याचेहे फळ आहे असे सर्व 
तपस्वी म्हणूं लागले . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


शहाणा शत्रू बरा , पण मूर्ख मित्र नको ! 

( भकस जातक नं . ४४ ) 


- 


- 


AAN 


प्राचीनकाळीं काशीराष्ट्रांत एका 
खेडेगांवीं पुष्कळ सुतार रहात असत . 
त्यांतील एकजण आपल्या कामांत गढून गेला 
असतां त्याच्या डोक्यावर एक माशी येऊन 
बसली , व ती त्याला फार त्रास देऊ लागली . 
त्याचे दोन्ही हात गुंतल्यामुळे तो जवळ 
असलेल्या आपल्या तरूण मुलाला म्हणाला 

"मुला ही माशी मला मघांपासून फार त्रास 
देत आहे. तिला जरा घालवून दे पाहूं. " मुलगा म्हणाला , "बाबा, जरा थांबा; मी त्या माशीचा 
एकदम निकालच लावून टाकतों." असें म्हणून त्याने जवळ असलेली तीक्ष्ण धारेची कु- हाड उचलली 
व बापाच्या मागल्या बाजूला जाऊन माशीला मारण्यासाठी त्याच्या डोक्यावर मारिली . माशी 
उडून गेलीच; पण सुताराच्या डोक्याची मात्र दोन शकलें झालीं ! तो तत्काळ प्राणास मुकला. 


आमचा बोधिसत्त्व त्या काळी व्यापारी 
कुलांत जन्मला होता , व आपल्या 
उद्योगधंद्यासाठी तो या ठिकाणी आला होता . या 
मूर्ख पोराचे हे कृत्य पाहून तो तेथे जमलेल्या 
सुताराला म्हणाला , "बाबानों शहाणा शत्रू 
पुरवला , परंतु मूर्ख मित्र नको आहे ! या मूर्ख 
पोराने आपल्या पित्याची कामगिरी बजावीत 
असतां त्याचाच नाश करून टाकाला ! " 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


मूर्खावर आपले काम सोपवू नये . 
( आरामदूसक जातक नं . ४३ ) 


एका काळीं वाराणसी नगरीत 
उत्सवाची उद्घोषणा करण्यांत आली 
होती . त्या दिवसापासून सर्व लोकांनी 
उत्सवास सुरवात केली. पण राजाच्या 
बगीच्यांतील माळ्यास आपले काम 
टाकून या उत्सवास जातां येईना . पुढे 
त्याला अशी एक युक्ति सुचली की , 
आपल्या उद्यानांत रहाणाऱ्या 
वानरांच्या टोळीवर बगीच्याला पाणी 
देण्याचे काम सोपवून आपण एक दिवस 
तरी उत्सवाला जावें . तो त्या टोळीतील 

मुख्य वानराला म्हणाला , "मित्रा या 
उद्यानापासून मला जसा फायदा आहे तसा तो तुम्हाला देखील आहे. येथील फलपर्णादिक खाऊन 
तुम्ही आपला निर्वाह करितां . तेव्हां एक दिवस माझे थोडें काम करणे तुमचे कर्तव्य आहे. 


तो वानर म्हणाला " आपले काय काम आहे ते आम्हांस समजावून द्या म्हणजे आम्हाला शक्य 
असेल ते आम्ही करूं . " 


माळी म्हणाला " तुम्ही या झाडाच्या रोप्यांना आजचा दिवस तेवढे पाणी द्या म्हणजे तेवढ्या 
अवधींत मी उत्सवाची थोडी मौज पाहून माघारी येतो. तो वानर म्हणाला " ठीक आहे, आम्ही 
मोठ्या संतोषाने हे काम करितों. 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


माळी पखाली आणि लांकडाची भांडी वानरांच्या स्वाधीन करून शहरांत गेला . इकडे मुख्य 
वानर आपल्या टोळींतील वानरांत म्हणाला , " आमच्यावर सोपविलेलें काम आम्ही मोठ्या 
शिताफीने केले पाहिजे . येथल्या पाण्याचा अपव्यय न करितां तें मोठ्या शिताफीने केले पाहिजे . 
येथल्या पाण्याचा अपव्यय न करितां ते मोठ्या काटकसरीने वापरले पाहिजे , नाहीतर आम्हास 
आणि बागवानाला पाण्यासाठी त्रास सोसावा लागेल . तेव्हां तुम्ही झाडाच्या रोपांला पाणी देत 
असतांना त्यांच्या मुळाच्या प्रमाणाने पाणी देत जा . ज्यांची मुळे खोल गेली असतील त्यांना जास्ती 
पाणी द्या व ज्यांची उथळ असतील त्यांना कमी द्या . " 


वानरांनी आपल्या पुढाऱ्याच्या आज्ञेप्रमाणे सर्व रोपें उपटून पाहून त्यांच्या मुळांच्या 
प्रमाणावर त्यांस पाणी दिलें ! 

या वानरांच्या कृत्यामुळे बिचाऱ्या बागवानाचे किती नुकसान झाले असेल याची कल्पनाच 
केली पाहिजे ! मूर्खावर जो आपल्या कामाचा भार टाकतो त्याची शेवटी अशीच हानि होते !! 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


आपल्या सामर्थ्याचा अकालीं उपयोग करूं नये . 


( वेदब्भ जातक नं . ४८ ) 


प्राचीनकाळी काशीराष्ट्रांतील एका गांवीं एक ब्राह्मण 
रहात असे . त्याला वैदर्भ नांवाचा एक मंत्र अवगत होता . त्या 
मंत्राचे सामर्थ्य असें होतें कीं नक्षत्रयोग जाणून त्याचा जप 
केला असतां आकाशांतून सुवर्णरजतादिक पदार्थांची वृष्टि होत 
असे . आमचा बोधिसत्त्व या ब्राह्मणाचा शिष्य होता . एके 
दिवशी ते दोघे कांहीं कारणानिमित्त चैत्यदेशाला जाण्यासाठी 
निघाले . वाटेत एका जंगलांत त्याला पांचशें चोरांनीं गांठलें . 


या चोरांना ओलीस धरणारे चोर असें म्हणत असत . 
कां की जेव्हां त्यांच्या हातीं पिता आणि पुत्र सांपडत तेव्हां ते 

| पुत्राला ठेवून घेऊन पित्याला द्रव्य आणण्यासाठी घरी 
पाठवीत असत , जेष्ठ आणि कनिष्ठ भाऊ हाती लागले असतां जेष्ठाला घरी पाठवीत व कनिष्ठाला 
ओलीस धरून त्यांजकडून द्रव्य मिळवीत असत म्हणून त्यांना ओलीस धरणारे चोर असे म्हणत 
असत . 


या चोरांनी बोधिसत्त्वाला आणि वैदर्भमंत्रवेत्त्या ब्राह्मणाला जेव्हां पकडले , तेव्हां गुरूला 
ओलीस धरून शिष्याला ( बोधिसत्त्वाला ) द्रव्य आणण्यासाठी घरी पाठविले . जातांना बोधिसत्त्व 
आपल्या गुरूस एकीकडे नेऊन हळूच म्हणाला , " आज पुष्कळ वर्षांनी आकाशांतून 
सुवर्णरजतादिकांची वृष्टि आपल्या मंत्रभावाने होईल असा नक्षत्र -योग आला आहे. परंतु आपण या 
प्रसंगी आपल्या मंत्राचा बिलकूल उपयोग करूं नये . जर आपण अशा भलत्याच वेळीं मंत्रजप कराल 
तर आपली आणि या सर्व चोरांची अत्यंत हानि होईल . तेव्हां यांनी जरी आपणाला थोडाबहुत त्रास 
दिला तरी तो सहन करा. मी एक दोन दिवसांत पैसे घेऊन परत येईपर्यंत दम धरा. 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity .com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


आपल्या गुरूला याप्रमाणे सांगून बोधिसत्त्व तेथून निघून गेला . सूर्यास्तानंतर चोरांनी 
ब्राह्मणाचे हातपाय बांधून त्याला खाली निजविलें . इतक्यांत पूर्ण दिशेला अलंकृत करणाऱ्या 
पूर्णचंद्राचा उदय झाला. ब्राह्मणाने आकाशाकडे पाहिले , आणि नक्षत्रयोग बरोबर जुळून येत आहे 
असें जाणून तो आपणाशींच म्हणाला , " या विपत्तींत पडण्याचें कांहींच कारण दिसत नाही. येऊन 
जाऊन चोरांला पाहिजे आहे तें धन. आपण जर यांना आतांच्या आतां दिले तर ते मला मोकळे 
करतील , व मी त्रासांतून मुक्त होईंन ." तो चोरांना म्हणाला "चोर हो , माझे हे हाल तुम्ही कां 
करितां ? " 


चोर म्हणाले, " द्रव्यप्राप्तीवांचून , दुसरा आमचा कोणताही हेतु नाही. " 


ब्राह्मण म्हणाला , " एवढेच जर असेल तरी मला या बंधनांतून मोकळे करा , व न्हाऊ घालून 
नूतन वस्त्र परिधान करवून गंध पुष्पांनी माझें शरीर सजवून मला आसनावर बसवा ." 

चोरांनी त्याच्या सांगण्याप्रमाणे केल्यावर ब्राह्मणाने मंत्रजप करून आकाशाकडे पाहिले . 
तत्क्षणी आकाशांतून सुवर्णरजतादिकांचा पाऊस पडला ! चोरांनीं तें द्रव्य गोळा करून आपल्या 
उपरण्यांनीं गांठोडी बांधिलीं व तेथून प्रयाण केले . ब्राह्मणाला त्यांनी तेथेच सोडून दिले . 

त्या चोरांला वाटेत दुसऱ्या पांचशें चोरांनी गांठलें , व त्यांची मोठमोठाली गांठोडी पाहून ते 
त्यांना म्हणाले , "हें द्रव्य तुम्ही कसे मिळविलें ? याचा जर आम्हास वांटा द्याल तरच तुम्हास आम्ही 
सोडून देऊ ; नाहीं तर सर्वांना येथे ठार करूं . " 


द्रव्याची गांठोडी वहाणारे चोर म्हणाले , " बाबांनो , आमच्याशी लढाई करून आमच्या 
नाशाला कां प्रवृत्त होतां ? हा आमच्या मागोमाग येणारा ब्राह्मण केवळ आकाशाकडे पाहून द्रव्याचा 
पाऊस पाडूं शकतो ! त्यानेच मंत्रसामर्थ्याने हे धन आम्हास दिले आहे. " 

तेव्हां त्या रिकाम्या चोरांनी धनवान चोरांना सोडून देऊन त्यांच्या मागोमाग जाणाऱ्या 
ब्राह्मणास गांठलें , व ते त्याला म्हणाले "हे ब्राह्मणश्रेष्ठा , मंत्रसामर्थ्याच्या योगानें तूं धनाची वृष्टि करूं 
शकतोस असें आमच्या व्यवसाय बंधूंनी आम्हाला सांगितले आहे. तेव्हां आतां मंत्राचा तप करून 
द्रव्याचा पाऊस पडेल असें कर . " 


व 


प 


। 


ब्राह्मण म्हणाला , " चोरहो, मी तुम्हाला मोठ्या खुषीने द्रव्य दिलें असते ; परंतु या वर्षी 
नक्षत्राचा योग जुळून येण्याचा संभव दिसत नाही. पुढल्या वर्षी जर तुम्ही मला भेटाल , तर 
नक्षत्राचा योग पाहून मी तुमच्यावर सुवर्णादिकांचा पाऊस पाडीन." 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


हे ब्राह्मणाचे शब्द ऐकून चोर अत्यंत संतापले , व त्यांनी तेथेच त्या ब्राह्मणाचा वध केला . 
पुढे गेलेल्या चोरांजवळ अवजड गांठोडी असल्यामुळे ते त्वरेनें जाऊं शकले नाहीत . त्या रिकाम्या 
चोरांनी त्यांजवर एकाएकी घाला घालून सर्वांना ठार मारलें , व सर्व धन हिरावून घेतले . पुनः या 
पांचशें चोरांत दोन तट पडून कलहास सुरुवात झाली , व परस्परांत यादवी माजून दोन सोडून 
बाकी सर्व चोरांचा नाश झाला ! शिल्लक राहिलेल्या दोन चोरांनी असा विचार केला की , हे धन 
घरी घेऊन जाणे शक्य नाही. तेव्हां तें या अरण्यांतच कोठेतरी लपवून ठेवावे . त्यांनी ती सर्व 
गांठोडी एका गुहेत गोळा केली व एक नागवी तरवार घेऊन तेथे पहारा करण्यास उभा राहिला . 
दुसरा जेवण घेऊन येण्यासाठी गांवांत गेला . 


लोभ विनाशाचें मूळ होय . पहारा करणाऱ्या चोरांच्या मनांत असा विचार आला की , " हा 
दुसरा चोर परत आल्यावर मला या धनाचा अर्धा वांटा त्याला द्यावा लागेल त्यापेक्षां तो येथे 
येतांच जर मी त्याला ठार केलें तर हे सर्व धन माझ्या एकट्याच्या मालकीचे होईल. " गांवांत 
गेलेल्या चोराने विचार केला की , " त्या धनाचे दोन भाग होण्यापेक्षां तें सर्व आपणालाच मिळाले तर 
फार चांगले " परत येतांना त्याने आपल्या साथीदारासाठी आणलेल्या जेवणांत तीव्र विष घातलें . तो 
जवळ आल्याबरोबर पहारा करणाऱ्या चोराने त्याची दोन शकलें केलीं , व स्वतः तें विषमिश्रित अन्न 
खाऊन मरण पावला ! 


बोधिसत्त्व एक दोन दिवसांनी तेथे आला व त्याने आपल्या गुरूचें मार्गांत पडलेले प्रेत 
पाहिले . पुढे वाटेंत चोरांची प्रेतें आढळली. तसाच सुगावा काढीत काढीत तो त्या गुहेच्या द्वाराशीं 
आला , व तेथे घडलेले प्रकार पाहून त्याने चोरांची वाट कशी झाली याचें अनुमान केले , आणि हे 
उद्गार काढले , " आमच्या आचार्यांनी आपल्या सामर्थ्याचा अकाली उपयोग केल्यामुळे ही 
अनर्थपरंपरा ओढली ! भलत्याच वेळी सामर्थ्याचा उपयोग करूं नये हा धडा या गोष्टीपासून शिकला 
पाहिजे . " 


बोधिसत्त्वाने ते धन आपल्या घरी नेलें , व दानधर्म करून सदाचरणाने आयुष्याचा सदुपयोग 


केला . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


विश्वासघातकी राजा . 
( सच्चंकिर जातक नं . ७३ ) 


काशीच्या राजाला एक मुलगा झाला. लहानपणीं तो हूड असल्यामुळे त्याला दुष्टकुमार हेच 
नांव पडलें . राजवाड्यांतल्या सर्व नोकरांना तसाच नगरवासी लोकांना तो फार त्रास देत असे . 
त्यामुळे सर्वांनी डोळ्यांतील खड्याप्रमाणे किंवा आपणाला खाण्यास आलेल्या पिशाच्याप्रमाणे तो 
अप्रिय झाला होता . एके दिवशीं तो आपल्या नोकराबरोबर जलक्रीडा करण्यासाठी नदीवर गेला . 
त्याचवेळी एकाएकी मोठा पाऊस पडण्यास सुरूवात झाली. सर्व प्रदेशांत अंधकार पसरला. तेव्हां 
तो आपल्या नोकराला म्हणाला "मला या वेळी नदीत उतरण्यास मदत करा " त्यांनी त्याला नदीत 
नेऊन पूर आला असतां तेथेंच टाकून दिलें , व ते म्हणाले , " असल्या पापी माणसाला येथे सोडून दिले 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity .com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


तर राजाला त्याची बातमी देखील समजावयाची नाही. अरे दरिद्री पोरा , तुझ्या कर्माप्रमाणे तूं जा . " 
नदीवरून परत आल्यावर त्यांना " आपला मुलगा कोठे आहे " असा प्रश्न केला. तेव्हां ते म्हणाले , 
" महाराज महामेघामुळे आम्हाला काही दिसेनासे झालें , व आमच्यापूर्वीच नदींतून वर निघून कुमार 
वाड्यांत आला असावा अशा समजुतीने आम्ही मागोमाग धांवत धांवत आलो. पण येथे पहातों तों 
कुमाराचा पत्ता नाहीं. " राजा परिवारासह नदीतीरी गेला व त्याने तेथें कुमाराचा पुष्कळ शोध 
केला; पण व्यर्थ ! त्याचा मुळींच पत्ता लागला नाही . 


इकडे तो राजकुमार पुरांत सांपडून वहात चालला असतां नदींतून येणारे एक झाड त्याच्या 
हाती आले . त्याच्यावर बसून मरणाच्या भयाने आरडत ओरडत तो तसाच नदीच्या ओघानें वहात 
चालला होता. त्याच नदीच्या कांठी एक सर्प रहात असे . त्याचा पूर्वजन्मींचा इतिहास असा होता 
की , तो एक धनाढ्य व्यापारी होता , व त्याने चाळीस कोटी कार्षापण जमिनीत पुरून ठेविले होते . 
त्या धनलोभामुळे या जन्मी साप होऊन तेथे रहात होता . आणखी एक दुसरा व्यापारी त्याच 
नदीच्या काठी तीस कोटी कार्षापण पुरून ठेवून या जन्मीं उंदीर झाला होता , व तो त्या ठेव्यावर 
आपलें बीळ करून रहात होता . त्या दोन्ही प्राण्यांच्या बिळांत पाणी शिरल्यामुळे ते बाहेर पडले , व 
नदीच्या पुरांत सांपडून वहात चालले . राजकुमार बसलेल्या झाडाचा त्यांनांहि आश्रय मिळाला . 
त्या दोघांनी त्या झाडाच्या दोन टोकांवर आरोहण केले . तिसरा एक पोपट त्याच नदीकाठी 
सांवरीच्या झाडावर घरटं करून रहात असे . नदीच्या वेगानें तो वृक्ष उन्मळून नदीत पडला , व 
बिचाऱ्या पोपटाचे घरटें नदीत बुडालें . पोपट कसाबसा आपल्या घरट्यांतून बाहेर निघाला ; पण 
पाण्याने पंख भिजल्यामुळे व पाण्यांत गुदमरल्यामुळे त्याला उडतां येईना . राजकुमार बसलेले झाड 
वहात येत असतां जीव रक्षणाच्या कामी त्यालाहि उपयोगी पडले . तो एका लहानशा फांदीवर 
बसून राहिला . 


आमचा बोधिसत्त्व त्याकाली औदिच्य ब्राह्मण कुलांत जन्मला होता. वयांत आल्यावर 
प्रपंचांत दोष दिसून आल्यामुळे गृहस्थाश्रम न स्वीकारितां त्याने अरण्यवास पत्करिला . याच 
नदीच्या कांठीं तो आपला आश्रम बांधून रहात असे . मध्यरात्रींच्या सुमारास राजपुत्राचा आक्रोश 
ऐकुन बोधिसत्त्वाला त्याची कीव आली , व तो म्हणाला , " हे पुरुषा, तूं रडू नकोस . मी या संकटांतून 
तुला पार पाडतों ." बोधिसत्त्व पोहण्यांत अत्यंत पटाईत होता . त्याने त्या महापुरांत उडी टाकून 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www . esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


राजपुत्राला झाडासकट तीरावर आणले . व पहातो तो त्याला त्या झाडावर असलेले सर्पादिक तीन 
प्राणी आढळले . राजपुत्राला आणि त्या प्राण्यांना त्याने आपल्या आश्रमांत नेले . ते सगळे हवेनें व 
पावसाने गारठून गेले होते . त्यांच्या अंगी मुळीच त्रास राहिले नव्हते . त्यांतल्या त्यांत राजकुमाराला 
इतरांइतकी इजा झाली नव्हती म्हणून तापसाने प्रथमतः त्या मुक्या प्राण्यांस आपल्या 
अग्निकुंडाजवळ नेऊन ठेविलें व नंतर राजकुमाराला आपल्या वस्त्रांनी पुसून काढून दुसरी वस्त्रे 
परिधान करण्यास देऊन आगीजवळ बसविले . पुढे त्यांच्या अंगी थोडी ताकत आल्यावर साप , उंदीर 
आणि पोपट या तिघांना त्याने थोडे थोडे खाऊ घातलें , व नंतर राजकुमाराला आश्रमांत असलेले 
फलमूलादिक जिन्नस खावयास दिले . पण हे त्याचे कृत्य राजकुमारास मुळीच आवडले नाही. तो 
मनांतल्या मनांत म्हणाला , " हा तापस अत्यंत नीच आहे. मी या प्रदेशाच्या राजाचा मुलगा असून 
माझा समाचार प्रथमतः न घेतां, हा क्षुद्र प्राण्यांची शुश्रूषा करीत आहे. या मूर्खाला माझी योग्यता 
मुळीच समजत नाही. यदाकदाचित् मी वाराणशीचा राजा झालों , तर या जोगड्याचा चांगला 
समाचार घेतल्यावांचून राहणार नाही. " 


काही दिवस राजकुमार आणि ते तीन प्राणी बोधिसत्त्वाच्या आश्रमांत राहिले , व पाऊस 
कमी झाल्यावर आणि अंगीं ताकत आल्यावर तेथून आपापल्या ठिकाणी जावयास निघाले . जातांना 
सर्प बोधिसत्त्वाला म्हणाला , "तापसमहाराज , तुम्ही माझ्यावर फार मोठा उपकार केला आहे. तो 
सर्वस्वी जरी मला फेडतां येणे शक्य नाही , तथापि मी भिकारी नाही . माझ्या बिळाजवळ पूर्वजन्मी 
पुरून ठेविलेलें पुष्कळ धन आहे. जर तुम्हाला त्या धनाचा उपयोग होण्यासारखा असेल , तर तुम्ही 
माझ्या बिळाजवळ येऊन मला हे सर्पा अशी हांक मारा म्हणजे मी तुम्हास ती जागा दाखवून 
देईन . " असे बोलून व आपल्या बिळाची जागा कोणत्या ठिकाणी हे बोधिसत्त्वाला समजावून देऊन 
सर्प तेथून निघून गेला . 


नंतर उंदीर पुढे येऊन म्हणाला , " महाराज आपले उपकार मी कधीही विसरणार नाहीं . 
पूर्वजन्मी ३० कोटी कार्षापण मी गाडून ठेविले आहेत . या धनाने जर तुमच्या उपकाराची 
थोडीबहुत फेड होण्यासारखी असेल , तर तें सर्व मी तुम्हास देण्यास तयार आहे. तुम्ही माझ्या 
बिळाजवळ येऊन मला उंदीर म्हणून हाक मारा म्हणजे मी तुम्हाला माझा ठेवा दाखवून देईन . " 
असे बोलून व आपला पत्ता बोधिसत्त्वाला सांगून तोही सर्पाच्या मागोमाग निघून गेला . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


तेव्हां पोपट म्हणाला , " महाराज , माझ्याजवळ धनद्रव्य कांहीं नाही . पण तुम्हाला जर 
तांदुळांची जरून लागेल तर माझ्या रहाण्याच्या जागी येऊन मला पोपटा म्हणून हाक मारा. मी 
आपल्या जातभाईंना सांगून हिमालयांतून उत्तम साळीची कणसें वाटेल तेवढी तुम्हाला आणून देत 
जाईन . " आपला पत्ता सांगून तोहि तेथून उडून गेला. 


तदनंतर दुष्ट राजकुमार म्हणाला , " भदंत , मी जर राजा झालों, तर तुम्ही वाराणसीला या . 
मी तुमची सर्व व्यवस्था लावून देईन . व तुम्हाला मोठ्या सत्काराने माझ्या राज्यांत ठेऊन घेईन . " 
असे सांगून तोहि आपल्या राजधानीला गेला . 


झ्या 


पित्याच्या मरणानंतर या राजकुमाराला गादी मिळाल्याचे वर्तमान बोधिसत्त्वाला समजले . 
तेव्हां त्याची आणि त्याजबरोबर सर्प , उंदीर आणि पोपट या सर्वांची परीक्षा पाहण्यासाठी तो 
आश्रमांतून निघाला , व प्रथमतः सर्प रहात होता त्या ठिकाणी आला. सर्पा, म्हणून हाक 
मारल्याबरोबर बोधिसत्त्वाचा शब्द ओळखून सर्प बिळांतून बाहेर पडला , व नमस्कार करून 
बोधिसत्त्वाला म्हणाला , " भदंत , या ठिकाणी चाळीस कोटी कार्षापण आहेत . ते आपल्या 
सवडीप्रमाणे घेऊन जा . " 


| पल्या 


बोधिसत्त्व म्हणाला , " ठीक आहे. जेव्हां मला गरज पडेल , तेव्हां या गोष्टीचा विचार करितां 
येईल . सध्या तूं येथेच रहा ." 


सर्पाला मागे फिरवून बोधिसत्त्व उंदीराजवळ गेला , व त्याला हाक मारून त्याने बाहेर 
आणिलें . सर्पाप्रमाणे उंदिरानेंहि बोधिसत्त्वाचे उत्तम आदरातिथ्य केलें , व आपल्याजवळ असलेलें धन 
घेऊन जाण्यास विनंती केली. त्याला तेथेच राहण्यास सांगून बोधिसत्त्व पोपटाजवळ गेला . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity .com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


बोधिसत्त्वाला पाहून पोपट झाडाच्या अग्रावरून खाली उतरला व नमस्कार करून म्हणाला , 
" भदंत , तुम्हाला उत्तम तांदुळाची गरज असेल , तर माझ्या जातभाईंबरोबर हिमालयावर जाऊन मी 
तेथें आपोआप वाढणाऱ्या साळींची कणसें घेऊन येतो ." 


बोधिसत्त्व म्हणाला, " तुमच्याबरोबर माझ्या आश्रमांत आलेला राजकुमार आतां या राष्ट्राचा 
राजा झाला आहे. त्याला भेटण्यासाठी मी जात आहे. सध्यां मला तांदुळाची गरज नाही. पुढे पाहतां 
येईल. " 


पोपटाचा निरोप घेऊन बोधिसत्त्व वाराणसीला गेला . त्या दिवशी राजाच्या उद्यानांत 
राहून दुसऱ्या दिवशीं स्नान वगैरे करून भिक्षेसाठी नगरांत फिरूं लागला . त्यावेळी तो दुष्ट राजा 
हत्तीच्या अंबारीत बसून नगर प्रदक्षिणेला निघाला होता . बोधिसत्त्वाला पाहून त्याचे पित्त खवळले . 
तो मनांतल्या मनांत म्हणाला , " हा पाजी तापस खाऊन खाऊन लठ्ठ होण्यासाठी मजपाशी आला 
आहे. त्याला याच्या दुष्टपणाचे प्रायश्चित्त ताबडतोब दिले पाहिजे नाही तर आपण केलेले उपकार 
लोकांना सांगून तो माझ्याविषयी त्यांची मनें कलुषित करील. " आपल्या नोकरांकडे वळून तो 
म्हणाला , "सेवक हो , हा दुष्ट तापस माझ्यापासून कांहीं तरी लाभ व्हावा म्हणून माझ्यामागे 
घिरट्या घालीत आहे; पण या भिकारड्याचे तोंड देखील मी पाहूं इच्छित नाही. याला येथून एकदम 
घेऊन जा , व प्रत्येक चौकांत फटके मारून शहराच्या बाहेर नेऊन याचा शिरच्छेद करा. " 


राजाच्या तोंडातून शब्द बाहेर पडण्याचा अवकाश - त्या सेवकांनी कांहीं एक विचार न 
करितां बोधिसत्त्वाला आपल्या हातांनी बांधून प्रत्येक चौकांत फटके मारण्यास सुरुवात केली , पण 
आश्चर्याची गोष्ट ही की , बोधिसत्त्व आई आई म्हणून न ओरडतां संतोष वृत्तीनें खालील गाथा म्हणत 
असे - - 


सच्चं किरेवमाहंसु नरा एकच्चिया इध । 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


कटुं निप्लवितं न त्वेवेकच्चियो नरो ॥ 


( अर्थ :- कांही शहाणे लोक म्हणत असत कीं , नदींतून लांकडाला तारलेले चांगले ; पण तशा 
एखाद्या माणसाला तारणे चांगले नाही . या त्यांच्या म्हणण्याचा प्रत्यय मला आज येत आहे . ) 


ती ऐकून बोधिसत्त्वाच्या भोवती गोळा झालेले कांही शहाणे लोक म्हणाले , " भो तापस , 
तुझ्या या बोलण्याचे आम्हाला आश्चर्य वाटते . तुझा आणखी आमच्या राज्याचा काही संबंध आहे 
काय ? " 


बोधिसत्त्वाने राजा तरुणपणीं प्रवाहांत सांपडून वहात जात असतां आपण त्याला कसे 
वांचविलें इत्यादि वर्तमान त्यांस सांगितले . दुष्ट कुमार लहानपणी प्रवाहांत सांपडला होता ही गोष्ट 
नागरिकांना माहीत होती . तेव्हां तपस्व्याचे बोलणे त्यांना पटले , व ते परस्परांला म्हणाले , " अशा 
त -हेच्या धैर्यशाली मनुष्याला कांहीं एक दोष नसतां आमचा हा मूर्ख राजा मारूं पहात आहे. अशा 
कृतघ्न राजाचा आश्रय केल्याने आमच्या राष्ट्राची वृद्धि कशी होईल . याचक्षणी त्याला धरून या 
तापसाच्या ऐवजी ठार मारणे योग्य होईल ." सर्व नागरिक राजाच्या दुर्वर्तनाला कंटाळलेच होते . 
यावेळी त्यांचा क्षोभ इतका तीव्र झाला की , त्यांनी प्रदक्षिणा करणाऱ्या आपल्या राजाला अंबारीतून 
खाली ओढून रस्त्यांतच त्याचा वध केला, व बोधिसत्त्वाला बंधनमुक्त करून गादीवर बसविले . त्याने 
राज्याची व्यवस्था धर्मन्यायाने लाविलीं . तथापि , दुष्ट राजाच्या अव्यवस्थेमुळे राष्ट्रांत पैशाची फार 
टंचाई पडली होती . पण बोधिसत्त्वाच्या मित्रांनीं - सर्पाने आणि उंदरानें - आपल्या संग्रहीं असलेलें 
धन देऊन ती भरून काढिली. त्या दोघांना आणि पोपटाला बोधिसत्त्वानें वाराणसी नगरीत आणून 
ठेविलें . आपल्याच राजवाड्यांत त्याने सर्पासाठी एक सोन्याचे बीळ तयार केलें होतें ; उंदिरासाठी 
स्पटिकमण्याची गुहा केली होती ; व पोपटाला एका सोन्याच्या पिंजऱ्यांत ठेविलें होतें . त्या तीनहि 
प्राण्यांनी आजन्म बोधिसत्त्वावरील आपले प्रेम एक रतीभरही कमी केलें नाहीं . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


एकी असेल तेथे वास्तव्य करावें . 


( रुक्खधम्म जातक नं . ७४ ) 


चार दिक्पालांपैकीं वैश्रवण 


आपल्या पुण्यक्षयामुळे देवलोकांतून 
पतन पावला . त्याच्या जागी इंद्रानें 
दुसऱ्या वैश्रवणाची योजना केली . 
त्याने सगळ्या देवतांना आपआपल्या 
इच्छेप्रमाणे वसति करून रहावे असा 
निरोप पाठविला . आमचा बोधिसत्त्व 
त्या काळी हिमालयाच्या पायथ्याशी 
रहाणाऱ्या देवतांच्या कुलांत जन्मला 
होता. त्याने जवळच्या एका दाट 


शालवनाचा आश्रय केला , व आपल्या 


ज्ञातिबांधवांना तेथेंच रहाण्यास उपदेश केला. पण काही जणांना बोधिसत्त्वाचे बोलणे पटलें नाहीं . 
त्या देवता म्हणाल्या " येथे या अरण्यांत राहिल्याने लोकांकडून आदरसत्कारपूर्वक मिळणाऱ्या 
बळीला आम्ही मुकू. गांवोगांवीं वडासारखे मोठमोठाले वृक्ष आहेत . तेथे जाऊन आम्हीं 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


निरनिराळ्या झाडांचा आश्रय केला असतां लोकांकडून आमचा गौरव होईल , व अन्नपाण्याची 


ददात पडणार नाही. " 


बोधिसत्त्व त्यांचे समाधान करूं शकला नाही. त्या निरनिराळ्या गांवीं जाऊन राहिल्या . 
काही निवडक देवता मात्र त्याच शालवनाचा आश्रय धरून राहिल्या . काही दिवसांनी भयंकर 
तुफान होऊन मोठमोठाले वृक्ष उन्मळून पडले . व त्यामुळे गांवोगांवीं एकाकी वृक्षांवर वास करून 
राहणाऱ्या देवतांचे फार नुकसान झाले . त्या तशा स्थितीत निवासस्थान न मिळाल्यामुळे पुनः 
बोधिसत्त्व रहात होता त्या ठिकाणी आल्या , आणि पहातात तो त्या वनाला मुळीच धोका पोहोंचला 


नव्हता . तेव्हां त्या बोधिसत्त्वाला म्हणाल्या , " आम्ही मोठमोठ्या वृक्षांचा आश्रय केला होता ; पण 


त्यापैकी कांहीं समूळ उपटून पडले , काहींच्या शाखा छिन्नभिन्न झाल्या व दुसरे वृक्ष वर पडल्यामुळे 


कांहींची फार नासाडी झाली . यामुळे आम्ही निराश्रित होऊन येथे परत आलों; परंतु तुमच्या या 


। । 


य 


लहान सहान शालवृक्षांनी भरलेल्या वनाला मुळीच धोका पोहोंचला नाही. " 


बोधिसत्त्व म्हणाला , " बांधवहो , आमचे हे शालवन जरी मोठ्या वृक्षांनी मंडित केलें नाहीं , तथापि 


येथे शालवृक्षांची इतकी दाटी आहे की जणूं काय ते एकमेकांच्या हातात हात घालूनच रहात आहेत . 
जेथें अशी एकी आहे तेथे मोठमोठाल्या वृक्षांनां जमीनदोस्त करणाऱ्या पराक्रमी वायुवेगाचे तरी 
काय चालणार आहे ! या एकीचे बळ पाहूनच मी या वनाचा आश्रय केला. पण तुम्ही लोभवश 
होऊन मोठमोठ्या वृक्षांच्या मागे लागला . " 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


ई साहित्य प्रतिष्ठानच्या पुस्तक खजिन्यात सातत्याने नवनवीन भर पडत असते . 
आपण पहाता ना ? नवीन सुमारे तीस पुस्तकं लवकरच येत आहेत . एकाहून एक भारी . 
सगळीच तुम्हाला हवी असतील तर संपर्कात रहा . VIP सभासद बना . 


VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आहे. आपल्या ओळखीच्या दहा लोकांचे मेल आय 
डी कळवा आणि बना VIP सभासद . 


एका दमात तीन कामं . 


1. पहिलं म्हणजे तुम्ही VIP सभासद बनता. तुम्हाला ई साहित्य प्रतिष्ठानचं 
पुस्तक ई मेलवर सर्वात आधी मिळतं . त्यांच्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण मिळतं . त्यांच्या 
योजनांची माहिती मिळते . त्यांच्या कामात स्वतः सहभागी होण्याची संधी मिळते . 

___ 2. ज्या दहा किंवा अधिक मित्रांना तुमच्यामुळे फ्री पुस्तकं मिळतात ते खुश 
होतात . त्यांना त्यांच्या आवडीची पुस्तकं मिळाली की ते इतर लोकांना तुमच्याबद्दल 
सांगतात . त्यांच्यासाठी तुम्ही म्हणजेच ई साहित्यचे प्रतिनिधी बनता . 

3. यातून तुम्ही मराठी भाषेच्या संवर्धनाला अमूल्य असा हातभार लावता . 
आमचा उद्देश आहे मराठीतल्या सहा कोटी साक्षरांना वाचक बनवणं . आणि हे लक्ष्य साध्य 
करणं हे केवळ आणि केवळ मराठी लोकांना त्यांच्या भाषेवर असलेल्या प्रेमातूनच शक्य 
आहे. आपल्या भाषेचं राज्य व्हावं म्हणून १०६ हुतात्मे झाले . आपल्या भाषेनं राजा व्हावं 
म्हणून आपण एक दहा -वीस ई मेल आयडी देणारच ना ! वाचनाची आवड असो वा नसो . 
फ़क्त मराठी साक्षर अशा दहा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप 
लागेल . आपणच लावू. लावूच लावू . करूनच दाखवू. 


आहे ना : एक दम : तीन कामं . 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


धर्मानंद कोसंबी 


जातककथा 


संपर्क साधा : esahity @ gmail. com 


ही सेवा पूर्णपणे निःशुल्क आहे. त्यामुळे आपले मित्र आपल्यावर खुश होतील . शिवाय 
आम्ही ही खात्री देतो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आणि फ़क्त मराठी साहित्य 
पाठवण्यासाठीच केला जाईल . इतर कसल्याही जाहिराती पाठवून त्यांना त्रास दिला जाणार 
नाही. तेव्हा लवकरात लवकर आपल्या माहितीतल्या दहा किंवा अधिक मराठी साक्षरांचे ई 
मेल पत्ते आम्हाला द्या . 

अधिक माहितीसाठी , आम्ही कोण ते जाणून घेण्यासाठी एकदातरी 
www. esahity . com या वेबसाईटला भेट द्या . 


आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत . 


धन्यवाद 


आपले नम्र 


टीम ई साहित्य प्रतिष्ठान 


ई साहित्य प्रतिष्ठान 


www .esahity . com 


